शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यात 
औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन 
संस्था सुरु करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण 
परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या 
अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०९/१९)/तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २५ जून, २०१९. 


संदर्भ : 9) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/नवीन/मान्यता/२०१९/६४७, दिनांक १४.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 
राज्यात व्यावसायिक औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमांच्या नवीन संस्थांना मान्यता 
देण्यासंदर्भात दिनांक 94.04.2098 रोजीचे ई-मेल द्वारे उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या लिंकव्दारे 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांना प्राप्त झालेल्या यादीच्या अनुषंगाने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय 
यांनी संदर्भीय पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब 
मधील नमूद एकुण ०९ संस्थांना नवीन औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रमाची संस्था सुरु 
करण्यास झासन मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये नमूद संस्थांना नवीन औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाची 
संस्था सुरु करण्यास शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून खालील अटी व शार्तींच्या अधीन राहून शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ 
च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 

. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशक्षमता प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे राहील. 

. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व 
अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

., सदर अभ्यासक्रमाच्या संळग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 
आव्यक राहील. 


AN 


oC 


Cc 
ae 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०९/१९)/तांशि-५ 


Go 


99 


१२. 


१२३. 


१४. 


. सदर औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण 


मंडळाची संलग्नता घेणे आव्यक राहील. 


. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव 


संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


., सदर व्यावसायीक औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या 


संबंधित अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 


आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेहानल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिहशान ऑफ कॅपिटेशन 
फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 


नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच शिक्षकवृंद 
व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी 
आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


.संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर 
उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक 
सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 
रगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 
याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 
ज्या संस्थांनी संचाळक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली नाही, 
त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२५११३७२७६१०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 


| DN: CN = Anil Raghunath Katkar, C = IN, S = 
A n | | R ag h U n at h Maharashtra, ie) = Gavermant Ot Maharashtra, 
OU = Higher and Technical Education Department 
Katkar Date: 2019.06.25 11:50:21 +05'30 
(अ.र.काटकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०९/१९)/तांशि-५ 


. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई /पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/ 


अमरावती (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७वा मजला, 


चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 


. फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, एजवान-इ- 


गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), 


नवी दिल्ली. 


, विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 


इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 


१०. निवड नस्ती/तांठि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निणंय क्र.मान्यता-2019 (प्र.क्र.109/19)तांशि-5, दि.25 जून, 2019 सोबतचे 


प्रपत्र-अ 


List of New Diploma Pharmacy Institute [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Sr Current Institute Name Institute District | Institutio | Name of Parent Organisation (Trust) Program University/ Level Name of Shift Full Intake Intake Intake 
No | Application Address n Type Organisation Address Board Course Time/ | Approved | Approved | Approved 
Number (Trust) Part for 2018- | for 2019- by PCI 
Time 19 20 
1 |1- DR UNIVERSITY- J|AMRAV |Unaided - [INDIRA C/O DR. GODE NIWAS PHARMACY |Maharashtra DIPLOMA |PHARMACY _ |Ist Shift |FULL 0 60 60 
4373318871 |RAJENDRA MARDI ATI Private BAHUUDDESHIY |CHIKHALI ROAD, State Board of TIME 
GODE ROAD, A SHIKSHAN BULDANA-443001 Technical 
COLLEGE OF |GHATKHEDA, SANSTHA, Education, 
PHARMACY, |AMRAVATI- BULDANA Mumbai 
AMARAVATI  |444602 
2 VARVAND AT POST PUNE Unaided - }VARVAND AT POST VARVAND, PHARMACY |Maharashtra DIPLOMA |PHARMACY Ist Shift |FULL 0 60 60 
GRAM VARVAND Private GRAM PUNE-SOLAPUR ROAD, State Board of TIME 
SHIKSHAN TAL DAUND SHIKSHAN TAL-DAUND, PUNE, Technical 
SANSTHAS PUNE SANSTHA MAHARASHTRA Education, 
EKNATH Mumbai 
SITARAM 
DIVEKAR 
COLLEGE OF 
PHARMACY 
VARVAND 
3 |1- SHRI GANPATI |A/P-AKOLE SOLAPU |Unaided- |SHRIGANPATI —|SHRI GANPATI PHARMACY |Maharashtra DIPLOMA |PHARMACY _ |Ist Shift |FULL 0 60 60 
4670172331 |INSTITUTE OF |KH, TAL- R Private EDUCATION EDUATION AND State Board of TIME 
D PHARMACY |MADHA, DIST AND RESEARCH |RESEARCH INSTITUTE Technical 
TEMBHURNI, |SOLAPUR- INSTITUTE KOREGAON, Education, 
THEMBURNI 413211 MALSHIRAS, SOLAPUR- Mumbai 
KARMALA 413306. 
NATIONAL 
HIGHWAY, AT 
POST AKOLE 
KH MADHA, 
SOLAPUR- 
413211 
4 |1- RAVINDRA RAVINDRANA |NASHIK  |Unaided - [RAVINDRA RAVINDRA NATH PHARMACY |Maharashtra DIPLOMA |PHARMACY Ist Shift |FULL 0 60 60 
4694012091 |VIDYA TH TAGORE Private VIDYA TAGORE MARG, KATHE State Board of TIME 
PRASARAK MARG PRASARAK LANE , DWARKA, Technical 
MANDAL DWARKA MANDAL NASHIK. Education, 
NASHIK Mumbai 
5 |1- MULA PIMPALGAON |JAHMED |Unaided - |MULA A/P- SONAI, TALNEWASA,|PHARMACY __|Maharashtra DIPLOMA |PHARMACY Ist Shift |FULL 0 60 60 
4715351381 JEDUCATION |MALVIROAD, |NAGAR Private EDUCATION DISTAHMEDNAGAR. State Board of TIME 
SOCIETY'S VADGAON SOCIETY Technical 
SHARDA GUPTA, Education, 
COLLEGE OF |AHMEDNAGA Mumbai 
PHARMACY ॥रे 414111 


Page 1 of 2 


शासन निणंय क्र.मान्यता-2019 (प्र.क्र.109/19)तांशि-5, दि.25 जून, 2019 सोबतचे 


प्रपत्र-अ 


List of New Diploma Pharmacy Institute [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Sr Current Institute Name Institute District | Institutio | Name of Parent Organisation (Trust) Program University/ Level Name of Shift Full Intake Intake Intake 
No | Application Address n Type Organisation Address Board Course Time/ | Approved | Approved | Approved 
Number (Trust) Part for 2018- | for 2019- by PCI 
Time 19 20 
1- VIDYANIKETA |TAKERKHEDA|AMRAV |Unaided - ]KAUSALYA C-1301, MEERA CHS, PHARMACY |Maharashtra DIPLOMA |PHARMACY _ |Ist Shift |FULL 0 60 60 
4819329871 |N COLLEGE MORE ROAD, |ATI SHUNGARE OSHIWARA POLICE State Board of TIME 
OF ANJANGAON EDUCATION STATION, NEW LINK Technical 
PHARMACY _ |SURJI, DIST FOUNDATION ROAD, OSHIWARA, Education, 
AMARAVATI- ANDHERI, MUMBAI Mumbai 
444705 SUBURBAN-400053. 
7 JMCT JMCT Unaided - JJUMMA MASJID |JMCT CAMPUS, WADALA |PHARMACY __ |Maharashtra DIPLOMA |PHARMACY _ |Ist Shift |FULL 0 60 60 
INSTITUTE OF |CAMPUS , Private CHARITABLE ROAD, NASHIKH State Board of TIME 
PHARMACY |WADALA TRUST, NASHIK Technical 
ROAD, Education, 
NASHIK422006 Mumbai 
| DELIGHT SHARAD AL AMEEN GHODEGAON ROAD, AT |PHARMACY {Maharashtra DIPLOMA |PHARMACY _ |Ist Shift |FULL 0 60 60 
INSTITUTE OF |CAMPUS, EDUCATIONAL —|POST MANCHAR, State Board of TIME 


PHARMACY 


PIMPLE 
JAGTAP 
ROAD, AT 
POST 
KOREGAON 


BHIMA, 
KOREGAON 
BHIMA, TQ. 
SHIRUR, 
PUNE-412216 


AND MEDICAL 
FOUNDATION 


MANCHAR, PUNE-410503. 


Page 2 of 2 


Technical 
Education, 
Mumbai 


शासन निणंय क्र.मान्यता-2019(प्र.क्र.25/19)तांशि-5, दि. 25 जून, 2019 सोबतचे 


प्रपत्र-ब 


List of New Diploma Pharmacy Institute [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Current 
Application 
Number 


Institute Name 


PHARMACY 


Institute District 


Address 


A/P BAMRUD 
(KHURD),TAL. JN 
PACHORA,DIS 
T.JALGAON.( 


M.S.) 


Institutio 
n Type 


Name of Parent 
Organisation 
(Trust) 


JALGAO |Unaided - |POTTDAR 


FOUNDATION 


Organisation (Trust) 
Address 


POTTDAR 
FOUNDATION,AT 

POST, TALODA,TAL.TALO 
DA,DIST.NANDURBAR.(M 
.5.) 


Program 


PHARMACY 


Page 1 of 1 


Name of 
Course 


University/ Level 


Board 


Maharashtra DIPLOMA |PHARMACY 
State Board of 

Technical 

Education, 

Mumbai 


Shift 


Ist Shift 


Full 
Time/ 
Part 
Time 
FULL 
TIME 


Intake 
Approved 
for 2018- 
19 


Intake 
Approved 
for 2019- 
20 
60 


Intake 
Approved 
by PCI 


60 


